शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, गोंदिया या संस्थेकरीता स्वीय 
प्रपंजी लेखा (पी. एल. ए.) उघडण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१५६/प्रशा-२ 
९ वा मजला, गो. ते. रुग्णालय, संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई ४०० 009 
तारीख : ०५ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 

१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. एमईडी-२०१०/प्र.क्र.१८७/ 
२०१२/शिक्षण-१, दिनांक ०३.०१.२०१३. 

२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२०/प्र.क्र.१६/ प्रजञा- 
२, दिनांक ०४.०३.२०२०. 

३) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, परिपत्रक क्र. वैशिवि-२०१८/प्र.क्र.२६३/प्रशा-२, 
दिनांक २७.०४.२०२३. 

४) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांचे पत्र क्र. डीएमईआर २००१७/१२/ 
२०२३-बजेट, दिनांक २७.०८.२०२३. 

५) वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार कार्यालय, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. टीएम/सीएच- 
२/युओआर/वै. शि. औ. द्र. वि./युओआर क्र. १७७/२०२४/१२१४, दिनांक २२.०२.२०२४. 

६) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.८९/कोषा प्रशा-५, दि.०५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


शासनाच्या संदर्भ क्र. १ वरील दिनांक 03.09.2093 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गोंदिया येथे 


१०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास ५०० रुग्णखाटांचे संलग्नित रुग्णालय 


सुरु करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. सदर रुग्णालयात जमा होणारे आंतररुग्ण शुल्क, 


बाह्यरुग्ण शुल्क, एक्सरे, सीटीस्कॅन, एमआरआय, तपासणी शुल्क व इतर रक्कमा भरणा 


करण्यासाठी व त्यामधून अनुज्ञेय खर्च करण्याकरीता स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास परवानगी देण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया या संस्थेत जमा होणारे आंतररुग्ण 


शुल्क, बाह्यरुग्ण शुल्क, एक्सरे, सीटीस्कॅन, एमआरआय, तपासणी झुल्क व इतर रक्कमा भरणा 


करण्यासाठी व त्यामधून अनुज्ञेय खर्च करण्याकरीता तसेच संदर्भ क्र. २ वरील दि.०४.०३.२०२० 


शासन निर्णय क्रमांक्र : वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.१५६/प्रशा-२, दिनांक ०५/०३/२०२४. 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या बाबींसाठी खर्च करण्याकरीता शासन याद्वारे महाराष्ट्र 


कोषागार नियम, १९६८, खंड-१ मधील नियम ४९४ मधीळ तरतूदींनुसार अधिष्ठाता, शासकीय 


वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया यांच्या नावे, स्वीय प्रपंजी लेखा (पी. एल. ए.) सुरु 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर खात्यात जमा होणाऱ्या निधीचा विनियोग करतांना शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या 


मार्गदर्शक तत्वांचे व वित्तीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच महाराष्ट्र कोषागार 


नियमांमधील तरतूदींचे पाळन करणे ही आवश्‍यक राहील. 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ तसेच त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या सुधारणांनुसार विविध बाबींसाठी प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्तीय अधिकारांनुसार सदर खात्यातील रक्‍कम खर्च करावी. 


४. या खात्यावर जमा व खर्चाच्या होणार्‍या रक्‍कमांचा महाळेखापाल कार्यालयासोबत 


मासिक/त्रेमासिक ताळमेळ घेण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थेच्या आहरण व संवितरण अधिकारी 


यांची राहील. याबाबतचे सविस्तर तपशिळवार मासिक विवरणपत्र संस्थेमार्फत आयुक्‍त, वैद्यकीय 


शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांना सादर करण्यात येईल. संचालनालयामार्फत याबाबतची 


तपासणी करुन त्रैमासिक अहवाल संचालनालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येईल. 


५. सदर खात्यावरील व्यवहार शासकीय/वित्तीय नियमांनुसार चाळू असल्याबाबत शहानिशा 


करण्याची व सदर खात्यावर योग्य नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय 


महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया यांची राहील. 


६. सदर स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यावर नियमित व्यवहार करणे आवरयक आहे. तसेच सदर खाते 


व्यवहारा अभावी बंद होऊ नये याची जबाबदारी अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 


रुग्णालय, गोंदिया यांची राहील. 


७. सदर खात्यावर होणाऱ्या आर्थीक व्यवहारांचे नियमित लेखापरीक्षण करणे आवश्‍यक आहे. 


८. उपरोक्त शासन निर्णय, वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२३७/२०२३/कोषा-प्रशा-५, 


दि.२२.०९.२०२३ अन्वये व महालेखापाल, महाराष्ट्र, मुंबई-१ यांनी अनौपचारिक संदर्भ क्र. टीएम/ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक्र : वैशिवि-२०२२/प्र.क्र.१५६/प्रशा-२, दिनांक ०५/०३/२०२४. 


सीएच-२/युओआर/वै. शि. औ. द्र. वि./युओआर क्र. १७७/२०२४/१२१४, दि.२२.०२.२०२४ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 


या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202403051112215113 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MAHADEO 
GIRDHARI 
JOGDAND 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
JOGDAND 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 
EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0477d837dc0b00fc2cbd45d17d 
07c625c3417378f97d493a8a277faa29f65 
459, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D70 
9F5456D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FE 
D03DCF793D3, cn=MAHADEO GIRDHARI 
JOGDAND 

Date: 2024.03.05 01:16:20 -08'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 


. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

. निवासी लेखाधिकारी, गोंदिया . 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, गोंदिया. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 

. कक्ष अधिकारी (कोषा प्रशा-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया. 
. निवडनस्ती (प्रशा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


